सहसंचालक, गट-अ, औद्योगिक सुरक्षा व 
आरोग्य संचालनालय या संवर्गातील 
अधिकाऱ्यांची दि.०१/०१/२०१८ ची तात्पुरती 
सामायिक ज्येष्ठतासूची. 


महाराष्ट्र शासन 
उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग 
शासन परिपत्रक क्र.-- औसुवआ-०५१८/प्र.क्र.६३/कामगार-१ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक :- ९ ऑगस्ट, २०१८. 


परिपत्रक 

सहसंचालक, गट-अ, औद्योगिक सुरक्षा व आरोग्य संचालनालय या संवर्गातील 
अधिका-यांची दि.०१.०१.२०१८ ची तात्पुरती सामायिक ज्येष्ठतासूची या परिपत्रकासोबत 
जोडण्यात आली आहे. सदर ज्येष्ठतासूची सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्र. 
एसआरव्ही २०११/प्र. क्र.२८४/१२, दि.२१/१०/२०११ मधील सूचनांनुसार तयार करण्यात 
आलेली आहे. 
२. प्रभारी संचालक, औद्योगिक सुरक्षा व आरोग्य संचालनालय यांना विनंती करण्यात येते 
की, सदर ज्येष्ठतासूची सर्व संबंधित अधिका-यांच्या (रजेवर/प्रतिनियुक्‍तीवर असलेल्या 
अधिकाऱ्यांसह) निदर्शनास आणावी व तसे कळविल्याबाबत त्यांची स्वाक्षरी घेतळेली प्रत 
अभिलेखात ठेवावी. तसेच सदर ज्येष्ठतासूची संदर्भातील आक्षेप/त्रुटी याबाबत संबंधितांनी 
तात्काळ निवेदन सादर करावे. त्याप्रमाणे प्राप्त झालेल्या निवेदनातील वस्तुस्थिती संबंधितांच्या 
उपलब्ध अभिलेख्यांवरुन तपासून सविस्तर अभिप्रायांसह निवेदने शासनास यथाशीघ्र ( पंधरा 
दिवसात) पाठवावीत. याबाबत आक्षेप/माहिती प्राप्त न झाल्यास ज्येष्ठतासूचीबाबत कोणताही 
आक्षेप नसल्याचे गृहीत धरुन अंतिम ज्येष्ठतासूची प्रसिध्द करण्यात येईल. 
३. सदर परिपत्रक, महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा सांकेताक २०१८०८०९१६०६४४६०१० असा आहे. हे 
परिपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Satish Bhartiy: 
: =IN, o=Government harash Industry Energy and 


हा ‘ode=400032, st=Mah 
2.5.4.20=2bc2294cab74b107d5cfbd8bda1 3dc5782df4340706cbae9 
atish Bhartiya 222 
865d0cdc2a4b33d56e3ba0f1693db677c69e1582b 
24d78c4b1 24021266493, cn=S. 


Date: 2018.08.09 16:57:22 +05'30' 


(सतिश भारतीय) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१. मा.विरोधी पक्षनेता, विधान परिषद/ विधान सभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 
२. सर्व सन्माननीय विधानसभा, विधानपरिषद सदस्य. 
३. प्रभारी संचाळक, औद्योगिक सुरक्षा व आरोग्य संचालनालय, कामगार भवन, ५ वा मजला, 
बांद्रा-कुर्ला कॉम्पूलेक्स, वांद्रे (पूर्व),मुंबई. 
प्रतः- 
१) प्रधान सचिव (कामगार) यांचे स्वीय सहाय्यक, उ.ऊ. व कामगार विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
२) निवड नस्ती, (कामगार-१), उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 


शासन परिपत्रक क्रमांकः औसुवआ-०५१८/प्र.क्र.६३/कामगार-१ 


सह संचालक, गट- अया संवर्गाची दि. ०१.०१.२०१८ ची तात्पुरती ज्येष्ठतासूची 


उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, शासन परिपत्रक क्र.- औसुवआ-०५१८/प्र.क्र.६३/कामगार-१, दि.९ ऑगस्ट,२०१८ सोबतचे प्रपत्र) 


अ.क्र. | ज्येष्ठता नांव पदोन्नती/ | अधिका- | जन्म तारीख Pani | नियुक्तीचा सेवा शैक्षणिक अभिप्राय 
क्रमांक सरळसेवेने | र्‍याचा पदोन्नततीचा । मार्ग (सरळ निवृत्तीचा अर्हता 
नियुक्तीचा | जात प्रवर्ग दिनांक सेवा/ दिनांक 
प्रवर्ग पदोन्नती) 
atid 2 3 a ae 4 & | we ८ ९ a = ae q 
i uy श्री.र.वि.गिरी भ.ज. (बो भ.ज. (बो | ०७.११.१९६१ ०५.०१.१९९१ पदोन्नती | ३०.११.२०१९ | एम.टेक सह संचालक 
(केम.इंजि) पदावर दि. 
डीबीएम १७/७/२०१५ 
रोजी पदोन्नती 
२ २ श्री.रा.प्रखडामकर | वि.मा.प्र. वि.मा.प्र. | ०३.०८.१९६० । २१.०१.१९९१ पदोन्नती ।३१.०८.२०१८ | बी.ई. सह संचाळक 
इलेक्ट्रीकळ | पदावर दि. 
१७/७/२०१५ 
रोजी पदोन्नती 
३ ३ श्री.सु.भि.रणदिवे | gor खुला २९.०२.१९६० | १५.०७.१९८४ पदोन्नती ।२८.०२.२०१८ । एच.एस.सी. । सह संचालक 
(सायन्स, पदावर दि. 
टेक.) १७/७/२०१५ 
डी.एम.ई रोजी पदोन्नती 


पृष्ठ २ पैकी २ 


